वेठबिगार कामगार पुनर्वसन केंद्रस्तरीय योजना 
२०२१ मधील तरतूदीनुसार निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पूरक -२०२४/प्र.क्र.०७/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा - 
१) उप संचालक, श्रम व रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार यांचे कार्यालयीन ज्ञापन एफ. क्र. एस- 
११०१२/०१/२०१९-बीएल, दि. ०७.०२.२०२२ 
२) विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचे क्र. साशा १/१/कावि./१/१/२०५६२२३/२०२४, दि. ४.६.२०२४ 
रोजीचे पत्र 
प्रस्तावना- 
केंद्रीय वेठबिगार कामगार पुनर्वसन योजना, २०२१ मधील तरतूदीनुसार नाशिक व 
अहमदनगर जिल्ह्यात FAIA करण्यात आलेल्या व नाशिक जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या ३१ 
वेठबिगार कामगारांचे पुनर्वसन करण्याकरिता संदर्भाधीन क्र. २ येथील पत्रान्वये विभागीय आयुक्त, 
नाशिक यांनी शासनाकडे निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली आहे. त्यानुषंगाने निधी उपलब्ध 
करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

केंद्रीय वेठबिगार कामगार पुनर्वसन योजना, २०२१ मधील तरतूदीनुसार नाशिक व 
अहमदनगर जिल्ह्यात मुक्तता करण्यात आलेल्या व नाशिक जिल्ह्यात वास्तव्यास असलेल्या ३१ 
वेठबिगार कामगारांचे पुनर्वसन करण्याकरिता रूपये ४४,००,०००/- (अक्षरी रूपये चौरेचाळीस लक्ष) 
इतकी रक्‍कम वितरीत करण्यास झासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त तक्त्यात नमूद केल्यानुसार विभागीय आयुक्त, नाशिक यांना रुपये ४४.०० लक्ष 
एवढा निधी BEAMS प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यासाठी विभागीय आयुक्त, नाशिक 
यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. विभागीय आयुक्‍त यांनी या आदेशान्वये प्राप्त 
होणारा निधी जिल्हाधिकारी, नाशिक यांना अर्थसंकल्प वितरणप्रणाली BEAMS द्वारे तात्काळ 
वितरित करावा. विभागीय आयुक्तांकडून निधी प्राप्त होताच जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी मुक्‍ती 
प्रमाणपत्र दिलेल्या वेठबिगार कामगारांना अनुज्ञेय आर्थिक सहाय्य निधी विहित कार्यपद्धतीनुसार 
वितरित करण्याच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी. 


३. सदर प्रकरणी वेठबिगार कामगार पुनर्वसन केंद्रस्तरीय योजना, २०२१ मध्ये नमूद सर्व अटी व 
शर्तीची पूर्तता करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्‍त यांची राहील. ज्या 
प्रकरणी अटी व शार्ती पूर्ण होत नसतील त्या प्रकरणी अटी व शर्तीच्या पूर्ततेनंतरच निधी संबंधितांना 
अदा करावा आणि अखर्चित निधी शासन खाती भरण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरक -२०२४/प्र.क्र.०७/र-८ 


४. यावर होणारा खर्च सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. सी-०५, २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०१, पुनर्वसन, २०२, इतर पुनर्वसन योजना, (०५), (०५) (०१) वेठबिगार पुनर्वसन 
योजना (केंद्रीय क्षेत्र योजना- 900% केंद्र सहाय्थित योजना) (२२३५ डी ५६२), ३१, सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. सदर आदेश वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनिमय, भाग-२, दि. 
१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय नियमावली भाग पहिला उपविभाग तीन परिच्छेद क्र. २७(२) अन्वये 
प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार व वित्त विभाग अनौ. संदर्भ क्र. २९६/व्यय-१०, दि. 
०२.०८.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४१००३१५१८५३१७१९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SANJAY MAROTI 


Digitally signed by SANJAY MAROTI JAGTAP 
-=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARA‘ 


, OU=REVENUE AND FOREST 


537462d512964980¢309 


JAGTAP re, 
(संजय जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 


) 
२) FSIS (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
3) विभागीय आयुकत, नाशिक 
) 
) 


४ जिल्हाधिकारी, नाशिक 


५) सहसचिव तथा वित्तीय सल्लागार, मदत व पुनर्वसन उपविभाग, महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक 

७ महसूल व वन विभाग,कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

८) महसूल व वन विभाग, पी.ए.सी.कार्यासन, मंत्रालय,मुंबई ३२. 

९) निवडनस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 


RRKREKK 


) 
) 
) 
) 


8AF979409826984378) 
=SANJAY MAROTI JAGTAP 
30! 


